महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातळ “वैद्यकीय 
अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा)” या पदाची 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.४९/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : २४ मे, २०२१ 


संदर्भ - 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 

२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची-२६१९/प्र.क्र.८५/सेवा-२ ,दि.१६.०७.२०१९. 
शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील fastest संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग 


चिकित्सा” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 


अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, १९८२ व सा. प्र. विभाग, 


शासन निर्णय दि.२१.१०.२०११ मधील तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२१०५२४१२५८१८८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


V i S h Nn U d a S Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
> d | 7 k postalCode=400032, st=Maharashtra, 
(] Nn | r a O 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 18955 
6b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
h d k cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
G 7 O e Date: 2021.05.24 13:34:54 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा (१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

3. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 

५. जिल्हा हल्य चिकिस्तक, सामान्य रूग्णालय (सर्व) 

६. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 

७. निवडनस्ती (सेवा-२) 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची २६२१/प्र.क्र.४९/सेवा-२, दिनांक २४.०५.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सक)” या पदावर दिनांक 09.09.2029 
रोजी कार्यरत असलेल्या अधिका-यांची अंतिम जेष्ठतासूची 


अ.क्र. | जेष्ठता विशेषज्ञ संवर्गातील प्रवर्ग नियुक्ती । जन्म तारीख | नियमित/ | नियुक्‍तीचामार्ग | ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती । शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव नंतर प्रवर्ग नियुक्‍्ती/ । (सरळसेवा/ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
बदलला पदोन्नती पदोन्नती) ज्येष्ठतेचा 
असल्यास दिनांक मानीव दिनांक 
दिनांक) 
शिक २ ३ L. 3 | षु ६ eT ८ ९ शका ० | q 
eal Le] डॉ. (श्रीमती) अश्विनी अभय सराफ खुला २२.१०.६५ ०३.१०.१७ पदोन्नती ०३.१०.१७ ३१.१०.२३ डीटीसीटी 
२ २ डॉ. मोहमद असलम जमाल खुला ०६.०१.६९ ०५.१०.१७ पदोन्नती ०३.१०.१७ ३१.०१.२७ डीटीसीटी 
अहमद 
3 ३ | डॉ. शिवाजी रखमाजी खरात अ.जा. ०६.०६.६६ ०३.१०.१७ पदोन्नती ०३.१०.१७ ३०.०६.२४ डीटीसीटी 


KKKKKKKKEKKEKRKEKKEKKEKKER 


पृष्ठ २ पैकी २ 


